नियमबाह्यपणे योग्यता प्रमाणपत्रे जारी 
केलेल्या मोटार वाहन निरिक्षक आणि 
सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
शासन सेवेत पुन स्थापित:करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२०३/भाग-१/परि-३ 
२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ :- 
१ शासन समक्रमांक दि.२१.०९.२०१८ चे निलंबन आदेश. 
2) शासन समक्रमांक दि.०४.०१.२०१९ चे ज्ञापन. 


आदेशा 


ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र २०१३/२८.मध्ये वाहनांना योग्यता 
प्रमाणपत्रे देताना केंद्रिय मोटार वाहन नियम १९८९ ,मधील नियम ६२ व महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 
१९८९ मधील नियम ४५(११) मधील तरतूदीनुसार काटेकोरपणे तपासणी करण्याचे आदेश देऊनही 
उप / प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यवतमाळ, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, पनवेल व ठाणे या 
कार्यालयातील खालील विवरणपत्रातील २८ मोटार वाहन निरिक्षक व ०९ सहायक मोटार वाहन 
निरिक्षक sea एकूण ३७ अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही केळेली नसल्याने त्यांना संदर्भ क्र.१ 
येथील आदेझान्वये निलंबित करण्यात आलेले आहे. 

ज्याअर्थी Vat ३७ अधिकार्‍्यांविरुध्द एकत्रित विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ 
येथील ज्ञापनान्वये आवश्‍्‌यकती दोषारोपपत्रे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. 

आणि ज्याअर्थी उक्त ३७ अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि.१४.१०.२०११ 
मधील तरतूदीनुसार शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

त्याअर्थी उक्त ३७ अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि.२०.०४.२०१३ मधील 
तरतूदी विचारात घेऊन, त्यांच्या विरुध्दच्या विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून या आदेशान्वये शासन 
सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत असून, त्यांना खाळीळ विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ नुसार पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदस्थापना दयावयाचे कार्यालय 
ae 2 3 
मोटार वाहन निरिक्षक 
।१. | श्रीमती योगीता अत्तरदे पुणे 
2. श्री.हरिशकुमार अ.पवार नागपूर (पुर्व) 


शासन Seat क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२०३/भाग-१/परि-२ 


3. श्री.किशोर रा. पवार नागपूर (पुर्व 
४. श्रीशंकर नि. कराळे बीड 
प. श्री.सुनिल अ. क्षीरसागर ठाणे 
६ श्री.मयुर श्री. भोसेकर पेण 
9 श्री. ए.व्ही.गवारे ठाणे 
८. श्री. विजयसिह भोसले ठाणे 
र. श्री. समीर सय्यद लातूर 
१०. | श्री. प्रदीप बराटे मुंबई (मध्य) 
faq. श्री. रंगनाथ बंडगर मुंबई(पुर्वी 
१२. श्री. राजेद्र केसकर कल्याण 
१३. श्री. जकीउद्दीन बिरादार मुंबई(मध्य) 
१४. श्री. अरविंद कि. फुलारी अहमदनगर 
१५. श्री. संदिप म्हेत्रे ठाणे 
१६. श्री. राहुल प.नलावडे जळगांव 
१७. श्री. अनिस बागवान नाशिक 
ad: श्री. विजय शा. सावंत श्रीरामपुर 
१९. श्री. संभाजीराव पां. होलमुखे नाशिक 
२०. श्री. ललीत ल. देसले पुणे 
२१. श्री. सुनिल म्हेत्रे नाशिक 
२२. श्री. सुरेश आवाड पुणे 
23. श्री. समीर शिरोडकर नाशिक 
२४. श्री. रविंद्र ज्ञा. सोलके रत्नागिरी 
२५. श्री.सुनिल ज्ञा. राजमाने वसई 
2G. श्रीमती अश्विनी स. जाधव बोरिवली 
२७. श्री. संतोष गांगर्ड बोरिवली 
२८. श्री. दत्तात्रय गाढवे अंबाजोगाई 
सहायक मोटार वाहन निरिक्षक 
२९. श्री. राजकुमार मोरमारे पुणे 
३०. श्री. नितिन क. पारखे ठाणे 
३१. श्रीमती त्रिवेणी गालिदे मुंबई(पुर्व) 
३२. श्री. सावन सु. पाटील मुंबई(पश्चिम) 
33. श्री. ज्योतीलाल स. शेटे बोरिवली 
३४. श्री. प्रदिप बन्सी ननवरे पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Beat क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२०३/भाग-१/परि-२ 


३५. श्री. रमेश बा. पाटील नागपूर (पुर्वी 
३६. श्री. रविद्र दे. राठोड पुणे 
३७. श्रीमती यु. जे. देसाई ठाणे 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०७१०५१०९६३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arjun Sampat Waghmod 
: ९, o=Government Of Maharashti Home 


Arjun Sam pat erezstsc es: 


\da37bfbe62486d2bab04146cb40b5 
662724fae653d0947d157f6450, 
0९ 0e4de46520602899a22015dac4a9ced 


Wa g h mM (0 d e snd 3 cib9262b2280 43ecfce7, cn=Arj pat 


111106 
Date: 2019.02.07 14:59:28 4-05'30' 


(अर्जुन सं. वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) महालेखापाल (लेखा / अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र ८, मुंबई, नागपूर 

२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) संबंधीत उप / प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, यवतमाळ, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, 
पनवेल, ठाणे. 

४) संबंधीत मोटार वाहन निरिक्षक व सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्‍त 

कार्यालयामार्फत). 

संबंधीत अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबंधीत निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी. 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवडनस्ती कार्यासन (परिवहन -३). 


-टी0 
Se YS > LS 


८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


